रात्र शाळांबाबत सर्वंकष धोरण निश्चित 
करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४/टिएनटि-१ 
चौथा मजला, खोली क्र. ४४०, विस्तार इमारत, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०८ डिसेंबर, २०२२ 
वाचा : 


Ee) 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.५८/टिएनटि-१, दि.१७.०५.२०१७ 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.५८/टिएनटि-१, दि.०८.०६.२०१८ 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.२८४/टिएनटि-१, दि.२५.०७.२०१९ 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४/टिएनटि-१, दि.१७.०१.२०२२ 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४/टिएनटि-१, दि.३०.०६.२०२२ 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र. ४/टिएनटि-१, दि.०८.१२.२०२२. 


AN AD 


SC 
we Ss S| YS SS 


& 


शासन पूरकपत्र 


महाराष्ट्र विधीमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन, 2022 मध्ये विधानपरिषद तारांकित प्रश्न क्रमांक १४००० 
वरील चर्चेच्यावेळी मा. मंत्री area शिक्षण) यांनी रात्रशाळेबाबत सर्वकष धोरण निश्चित करण्याबाबत दिलेल्या 
आश्वासनाच्या अनुषंगाने रात्रशाळेबाबत सर्वंकष धोरण निश्चित करण्यासाठी उक्त संदर्भाधीन क्रमांक ६ अन्वये 
समिती स्थापन करण्यात आलेली आहे. सदर समितीमध्ये पुढील सदस्यांचा समावेश करण्यात येत आहे. 


१. मा.श्री.रणजीत पाटील, वि.प.स. :- सदस्य 
२. ALS निरंजन डावखरे, वि.प.स. :- सदस्य 


तसेच संदर्भ क्रमांक ६ येथीळ शासन निर्णयातील प्रस्तावनेमधील "विधानसभा तारांकित प्रश्न क्रमांक 
१४००० " ऐवजी "विधानपरिषद तारांकित प्रश्न क्रमांक १४००० " असे वाचण्यात यावे. 
०२. तसेच संदर्भ क्रमांक ०५ येथील झासन निर्णय दिनांक ३०.०६.२०२२ मधील तरतूदींच्या 
अंमलबजावणीस यान्वये स्थगिती देण्यात येत आहे. 
०३. सदर झासन पूरकपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२१२०८१९४५२९४७२१ असा आहे. हे पूरकपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. = TUSHAR VASANT : 
MAHAJAN rene ns 
(तुषार महाजन) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
9) मा. राज्यपाल महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव, मलबार हिल, मुंबई 
२) मा मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
३) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
) 


४) मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


शासन पूरकपत्र क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४/टिएनटि-१ 


५) मा.उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
६) मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

७) मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

८) मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
९) मा. मंत्री शाळेय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

१०) मा. विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य (सवी 

११) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 

१२) मा.अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३) मा.अपर मुख्य सचिव, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४) मा. प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५) सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

१७ शिक्षण संचालक (प्राथमिक/माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१८) आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे, 

१९) संचालक, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र, पुणे 

२०) विभागीय शिक्षण उपसंचालक (सवी 

29) विभागीय उपसंचालक, मुंबई विभाग, मुंबई 

२२) सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक/ माध्यमिक), जिल्हा परिषद. 

२३) शिक्षाधिकारी/प्रशासन अधिकारी, सर्व महानगरपालिका 

२४) राज्य सयोजक, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद 

२५कार्याध्यक्ष,शिक्षक भारती 

२६) अध्यक्ष, राष्ट्रवादी शिक्षक सेल 

२७ निवडनस्ती (टिएनटि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


